सन २०१५-१६ वर्षात विशेष केंद्रिय सहाय्य 
योजनेअंतर्गत मंजूर Establishment of 
Bamboo processing unit at Gadchiroli 
प्रकल्पाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः केंद्रिय-२०१६/प्र.क्र.9३/का.-१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २३/०३/२०१८ 
वाचा - 
१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. आससं-२०१२/प्र.क्र.४०/का-३, दि.०६/०६/२०१४ 
2) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१६/प्र.क्र.3९/का.-१९, 
दि.०१.०६.२०१६ 


शासन शुद्धीपत्रक- 


संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. २ येथील दि. ०१/०६/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयामधील परिशिष्ट- १ मध्ये 
योजनेचे सनियंत्रण व मुल्यमापन पर्यवेक्षणासाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीमध्ये तज्ञ सल्लागार म्हणून 
खालील तज्ञांचा समावेश करण्यात येत आहे. 


१) श्री.टी.एस.के.रेड़ी, (भा.व.से)-व्यवस्थापकीय संचालक, Bamboo Development Board 

2) डॉ.निरज हातेकर-संचालक व प्राध्यापक,अर्थशास्त्र व सार्वजनिक धोरण, मुंबई विद्यापीठ 

३) श्री.संजीव कर्पे , सदस्य,बांबू समिती महाराष्ट्र राज्य व सदस्य,बांबू सोसायटी ऑफ इंडिया 
२. सदर प्रकल्प कार्यान्वयामध्ये या तज्ञांमारफत दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाची पाहणी करून तांत्रिक, 
व्यवस्थापकीय, आर्थिक सनियंत्रण,विपणन व संवर्धनक्षमता याबाबत मार्गदर्शन करून अहवाल शासनास सादर 
करावा. सदर प्रकल्पासाठी उपरोक्त नमूद अनुक्रमांक २ व ३ वरील तज्ञांना प्रवास खर्च शासनाच्या प्रचलित 
नियमानुसार अनुज्ञेय राहील. सदर खर्च प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,गडचिरोली 
यांनी भागवावा. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०३२३१२१६३२१८२४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Ajitsingh 
R Rajput 
(अ.रा.राजपूत) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत, 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः केंद्रिय-२०१६/प्र.क्र.७३/का.-१९ 


२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
3. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
६. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
७. सह सचिव/उपसचिव , आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अवर सचिव, भारत सरकार, जनजाती कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी,गडचिरोली 
१०. नियोजन /वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,गडचिरोली. 
१२. कार्यासन अधिकारी( का-६/का.०३), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. संगणक समन्वयक, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


